महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेंतर्गत वन विभागामार्फत घेण्यात 
येणाऱ्या कामांना मान्यता देण्याकरिता 
गठीत करण्यात आलेल्या समितीस 
मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) 
शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.१०२ भाग-२/मग्रारो-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- 24 मार्च, २०१९ 


वाचा :- 

१ शासन परिपत्रक क्र. मग्रारोहयो - २०११ / प्र. क्र. ८४/ रोहयो -१, दिनांक ०१ नोव्हेंबर,२०११ 
२ शासन निर्णय क्र. मग्नारो - २०११/ प्र. क्र. ८०/ रोहयो -१, दिनांक ०९ डिसेंबर, २०११ 
३ शासन निर्णय क्र. मग्रारो - २०११ / प्र. क्र. १३०/ रोहयो - १० अ, दिनांक २८ डिसेंबर, २०११ 
४ शासन निर्णय क्र. FN - २०१३ / प्र. क्र. ६३ / रोहयो -१, दिनांक ०८ जानेवारी, २०१३ 
५ केंद्र शासनाचे मास्टर सर्क्यूलर (२०१६ -२०१७), दिनांक ०१ एप्रिल, २०१६ 

६ शासन निर्णय क्र. मग्रारो -२०१६ / प्र. क्र. १०२/मग्रारो- 9 दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१६ 
७ शझासन निर्णय क्र. मग्नमारो -२०१६/ प्र. क्र. १०२/ मग्रारो - १ दिनांक ३० जून, २०१८ 
प्रस्तावना :- 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वन विभागामार्फत करण्यात 
येणाऱ्या वनीकरण व रोपवाटिकांच्या तसेच, मृद व जलसंधारणाच्या कामांसंबधित तांत्रिक व 
प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार संदर्भाधीन दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
वन विभागास देण्यात आले होते. तसेच, सदर कामे घेत असताना लेबर बजेटमध्ये कामे 
असल्याची खात्री करणे, ग्राम /तालुका/ जिल्हास्तरीय मंजूर आराखडयात कामे असणे 
याकरिता प्रशासकीय मान्यतेपूर्वी पूर्ण कामांच्या यादीला मान्यता देण्याकरिता व stew तयार 
करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाळी छाननी समिती गठीत करण्यात आली 
होती. सदर झासन निर्णय दिनांक ३१ मार्च, २०१८ पर्यंतच अंमलात होता. सदर छाननी 
समितीस दि.३० जून, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि.३० सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. सद्यस्थितीत सदर छाननी समितीची मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने सदर 
छाननी समितीस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरून शासन 
खालील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.१०२ भाग-२/मग्रारो-१ 


शासन निर्णय :- 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वन विभागामार्फत करण्यात 
येणाऱ्या वनीकरण व रोपवाटिकांची तसेच, मृद व जलसंधारणाची कामे घेत असताना लेबर 
बजेटमध्ये कामे असल्याची खात्री करणे, ग्राम /तालुका/ जिल्हास्तरीय मंजूर आराखडयात 
कामे असणे याकरिता प्रशासकीय मान्यतेपूर्वी पूर्ण कामांच्या यादीला मान्यता देण्याकरिता व 
शेल्फ तयार करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत करण्यात आलेल्या 
छाननी समितीस दि. ३१ मार्च, २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

छाननी समितीने सन २०१६-१७ ते सन २०१८-१९ पर्यंत मंजूर केलेल्या प्रकरणाबाबत 
शासन / आयुक्त (नरेगा) / विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत तपासणी करण्यात येईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०१९०३२६१४३७४५१११६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dr. Pramod Sopan Shinde 


D ) [| p fa mM (0 d DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
e Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=86df3b89584863ae1 14ab9dcc19318acf0e1e94 
Sopan Shinde 


714d4f32196a35403313b298, cn=Dr. Pramod Sopan 


Shinde 
Date: 2019.03.26 14:42:20 +05'30' 


( डॉ.प्रमोद शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शन 
al 


मा. राज्यपालांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक 

शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१०) महालेखापाल-१ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११)महालेखापाल-१ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१२) सर्व विभागीय आयुक्‍त 


Ee) 


AD 


AN 


YS—~> «Ses So WN i wD i aS UC NAS > TO rl £-< 


o~ 
wes 


xn 


S 


(2 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


झासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.१०२ भाग-२/मग्रारो-१ 


१३) आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर 
१४सर्व जिल्हाधिकारी 
१५) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
) 
) 
) 


१७) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१८)प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१९) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा महासंचालक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, 


नागपूर 

२०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, नागपूर 

२१) सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 

२२) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२३) सर्व मुख्य वनसंरक्षक 
) 
) 
) 


२४)सर्व उपवनसंरक्षक 
२५) वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथील सर्व कार्यासने 
२६) निवड नस्ती (मग्रारो-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


